अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण केंद्र व मध्यमस्तर 
प्रशिक्षण केंद्र यांचे प्रलंबित अनुदानाकरिता निधी 


वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१३/का.६ 


नवीन प्रशासन भवन > 3 XT ATT, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - २५ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- केंद्र शासनाचे दिनांक २२.०३.२०१९ रोजीचे आदेश. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील अंगणवाडी कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र व मध्यमस्तर प्रशिक्षण 
केंद्र यांचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित अनुदान अदा करण्याकरिता उपलब्ध केंद्र 
हिऱ्याखालील तरतुदीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णयान्वये खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ 
मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून 
रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये २५७.४८ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण 
तरतूद तरतुद 
२०२२-२३ 
|[-11:-2---- Say, २ ३ ae Se 
223§- पोषण आहार ४७९ .७० श्‌ १५४.४९ 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
००३- प्रशिक्षण 
(09)- अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण व मध्यमस्तर प्रशिक्षण 
केंद्र यांना अनुदान 
(०१(०१) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेंतर्गत 
अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण व मध्यमस्तर प्रशिक्षण केंद्र 
यांना अनुदान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 
२२३६ २००१ 
३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 
(०१(०२) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेतर्गत ३१९.८० शि १०२.९९ 
अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण व मध्यमस्तर प्रशिक्षण केंद्र 
यांना अनुदान (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
२२३६ २०१२ 
३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 
एकूण ७९९.५० शड २५७.४८ 


2. 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे 


उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत संबंधित प्रशिक्षण केंद्रांचे सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षातील प्रलंबित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१३/का.६ 


३. सदर area निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२७/१४७२, दि.१.११.२०२२ व 
वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२७१/व्यय-६, दिनांक ११.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१०५७२१०९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2022.11.29 12:48:17 +05'30' 


(वि.रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


re] 
ap 


-O 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 
वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती -का-६. 


A 


Cc Ww 


Cc 
eS 


£58) 


ee “७ र*ना 


a (२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


